जि. सिंधुदुर्ग येथील ईव्हीएम साठवणुकीकरीता 
गोदाम बांधकाम :- प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.३५२/१७/३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० जून, २०२२ 


वाचा :- १) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचे पत्र क्र.निवडणूक कार्या 
१५ (१/ईव्हीएम/अंदाजपत्रक/प्रशा./०५/२०२२, दि.३०.०५.२०२२ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.३५२/१७/३३, 
दि.१७.०१.२०२० 
३) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचे पत्र क्र.निवडणूक 
कार्या १५ (१/ईव्हीएम/गोदाम/२०१९, दि.०५.११.२०१९ 
शासन निर्णय :- 
जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सिंधुदुर्ग कार्यालयाकडून ईव्हीएम - व्हीव्हीपॅट 
साठवणूकीसाठी नव्याने गोदाम बांधकामासाठी संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये केलेल्या विनंतीनुसार संदर्भ क्र.२ अन्वये 
देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता, नकाशामध्ये बदल झाल्यामुळे प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत 
आहे. 
जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सिंधुदुर्ग कार्यालयाकडून ईव्हीएम - व्हीव्हीपॅट 
साठवणूकीसाठी नव्याने गोदाम बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अंदाजपत्रक छाननी करुन 
तांत्रिक सहमतीसह रु.५,५९,९९,५०१.०० इतक्या किमतीचा सुधारीत प्रस्ताव संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये प्रशासकीय 
मान्यतेस्तव या कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. तथापि, सदर अंदाजपत्रकातील काही बाबींकरीता यापूर्वी 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेपेक्षा जास्त रक्कम लावण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. 
सदर रकमांमध्ये मंत्रालयीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या अभिप्रायांनुसार सुधारणा करुन सुधारीत 
Recapitulation Sheet मधील कामात समाविष्ट असलेल्या बाबींच्या किंमतीचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 


Recapitulation Sheet 


Sr. | Particular of Scope | Area Unit Rates as per Cost Rs 
No. (sqmt. Rmt, 
lumsum etc.) 


Component wise | Total 


(A) | ESSENTIAL Items 


1. (a) Building proper 


A Ground floor 607.11 26000.00 1,57,84,860.00 
B First floor 704.35 26260.00 1,84,96,231.00 
TotalBUA 1311.46 Sub Total (a) 3,42,81,091.00 
(b) Rain / Roof Water | 1% on (a) 3,42,810.00 
Harvesting 
2. Water supply and | 5% on (a) 17,14,055.00 
Sanitation 


Sub Total (2) 17,14,055.00 


3. Electrification 


a. External 5% on (a) 17,14,055.00 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.३५२/१७/३३ 


(Transformer, 
MSEB charges etc.) 
b. Internal 6% on (a) 20,56,865.00 
Fire Fighting 2% on (a) 6,85,622.00 
arrangement 
Sub Total (3) 44,56,542.00 
Sub Total (A) 4,07,94,498.00 
Optional Items 
1. Lifts lumsum 20,00,000.00 
2. AB Room, lumsum 5,00,000.00 
Area Lighting, 
Pumps 
Generator 
3. CCTV lumsum 1,00,000.00 
Sub Total (B) 26,00,000.00 
Project Cost (P) = (A) (B) | 4,33,94,498.00 
C. Provisions 
1. Contingencies 4% on (a) 13,71,243.00 
2. Work Insurance | 0.5% on (P) 2,16,972.00 
3. Add for Price 5% on (P) 21,69,725.00 
Escalation 
4. Add for GST 12% on (P) 52,07,340.00 
Sub Total (C) 89,65,280.00 
Total Project cost 5,23,59,778.00 
Say Rs 5,23,59,778.00 


३. वरील विवरणात नमूद केल्यानुसार विषयांकित कामाच्या रु.५,२३,५९,७७८.०० (रुपये पाच कोटी तेवीस 
लक्ष एकोणसाठ हजार Weal अठ्याहत्तर फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास शासन या आदेशाद्वारे 
खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


a. 


ईव्हीएम व व्हीव्हीपँटची कायमस्वरुपी साठवणूक करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या सदर गोदामांचे 
बांधकाम कमीत कमी खर्चात व भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे गुणवत्तापूर्ण 
होईल याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील, त्याकरीता आवश्‍यकता असल्यास 
ई-टेंडरिंग पध्दतीचा वापर करण्यात यावा. 


. ईव्हीएम व व्हीव्हीपँट wir साठवणुकीकरीता भारत निवडणूक आयोगाच्या (ECI) 


दि.०८.०८.२०१७, दि.१२.०३.२०१९ तसेच भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सुचना विचारात घेवून सदर गोदामांचे बांधकाम करण्यात यावे. 

प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, ऊर्जा 
व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरीता केंद्र 
शासनाने विकसित केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 


. विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही यादृष्टीने दक्षता घेवून 


काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.३५२/१७/३३ 


8. 


uy, 


प्रति: 


प्रत: 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना FHT, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास वास्तुविश्ञारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 


. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१२३/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 


दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 


दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार सदर ईव्हीएम गोदामामध्ये FLC Hall 
गार्डरुम, स्त्री/पुरुषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, पाणीपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र नळ जोडणी, 
सी.सी.टी.व्ही यंत्रणा, आग प्रतिबंधक उपकरणे, विद्युतीकरण, पार्कीगची व्यवस्था, गोदाम 
परिसरातील इतर इमारती कार्यालये यापासून विलगीकरण (isolation) या सुविधा उत्कृष्टपणे 
निर्माण करण्यात येतील याची खबरदारी घेण्यात यावी. 


प्रस्तुत मान्यता नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ससमा २०१०प्र.क्र.४८ (भाग-१) / का-१४६१, दिनांक ११ 
जून, २०१८ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०६१०१२०३३६५००७ असा आहे. हा ARMA निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 
महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा) नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, सिंधुदुर्ग 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पू), 
अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी 
कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, सिंधुदुर्ग 


शा. 
shtra, 
;cab3130bb640d7b4ac92 


Abasaheb eS 
Atmaram Kawale वया 
(आ. आ. कवळे) 
अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 


७. कार्यासन अधिकारी, इमारती-१/अर्थ-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. निवडनस्ती (सा.प्र.वि. कार्यासन - 33). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


